ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा शासनाच्या कामकाजात 
वापर करणे बाबत व कार्यकारी गटाची (Working 
Group) स्थापना चे शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 
शासन शुध्दीपत्रक क्र:- मातंस २०१८/ प्र.क्र. ४५/से-१/का.३९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ ऑक्टेंबर, २०१९. 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र:-मातंस २०१८/ प्र.क्र. ४५/ 
से-१/का.३९, दिनांक.११ एप्रिळ,२०१९. 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, जा.क्र. राआअ/आयटी/ 
५१८४७-८४९/२०१९, दि. २१ ऑगस्ट, २०१९ चे पत्र 
शासन शुध्दीपत्रक:- 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र:-मातंस २०१८/ प्र.क्र. ४५/से-१/का.३९, दि. ११ एप्रिल, 
२०१९, मधील परि.क्र. २,सार्वजनिक आरोग्य विभागा-आरोग्य विषयक अभिलेख मधील अ.क्र.७ 
७. संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई-१. सदस्य 
च्या ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे. 
७.अतिरिकक्‍्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई-१. सदस्य 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१९१००४११०७१५४५११ असा आहे. हा AAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Jyotsna Mu [(९॥॥0 | १ कय ort 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=4933ea9398d593ec3e965535e1a043d4fa180d8a3 


Madekar one wisiooeiniannasor na 
(ज्योत्स्ना.मु. माडेकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) सर्व सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्यसचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) सह सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जी.टी. रुग्णालय, नविन मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) सह सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
४) सह सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
५) सह सचिव, गृह विभाग(परिवहन), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
६) आयुक्त (परिवहन) नवीन प्रशासन भवन, ४ था मजला, रुम नं. १३, 


डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर उद्यान, शासकीय वसाहत, वाद्रे, मुंबई- ४०००५१. 

७) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , आरोग्य भवन,३ रा मजला, सेंन्ट जॉजस 
कंपाऊड, पि डिमेलो रोड, मुंबई-४००००१. 

८) उपसंचालक, भूमि अभिलेख,कोकण प्रदेश, ६६/६८ ल, जूने जकात घर मार्ग, काळा घोडा, फोर्ट, 
मुंबई- ९४००००१ 

९) जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख , मुंबई उपनगर जिल्हा,प्रशासकीय इमारत,१० वा मजला, 
शासकीय वसाहत,चेतना कॉलेज जवळ, बांद्रा (Td), मुंबई-४०००५१. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मातंस २०१८/ प्र.क्र. ४५/से-१/का.३९ 


१०) नगर भूमापन अधिकारी, १०६, एसवी रोड, सुरेश कॉलनी, एलआयसी कॉलनी, विलेपार्ले-४०००४७. 
११) शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माघ्यमिक शिक्षण मंडळ, 
Ud F ८३२ -अ,फायनल प्लॉट नं. १७८ व १७९, भांभूरडा शिवाजी नगर,पुणे-४११००४. 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाआयटी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड,मुंबई.४००००५ 
१३) राज्य सूचना विज्ञान aOR, aM इंफोरमॅटीक सेंटर, मुंबई. 
१४) प्रधान सचिव (मातं), यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५) संचाळक (मातं), यांचे स्वीय सहायक,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६) निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


